ग्रामिण रुग्णालय, देवळी जि.वर्धा येथील १५ 
अस्थाई पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१८ /प्र.क्र. १३९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०४ मे,२०१८ 
वाचा- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक -पद॒आ २०१७ /प्र.क्र.७२/आरोग्य -३, 
दिनांक- १५.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-५आ/ग्रारुदेवळी वर्धा 
/अपदे-१५/३८७७-७८/१८, दिनांक-२७.०४.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्‍त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, देवळी, जि.वर्धा येथील १५ अस्थाई पदांना 
दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ग्रामिण रुग्णालय,देवळी, 
जि.वर्धा येथील सदर १५ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
०१० - किमान गरजा कार्यक्रम 
पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना - राज्य योजनाअंतर्गत योजना 
(०१)(०२) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०५३१) 


शासन निर्णय: पदआ २०१८/प्र.क्र.१३९/आरोग्य-३, 


४.हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ०५.०३. २०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०४१४१९५६५२१७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ros h a Nn | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


Di al es h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Pafti| ov = Pubic Heath 


Department 
Date: 2018.05.04 15:36:57 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, वर्धा. 
८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय,देवळी,जि. वर्धा. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र - अ 


ग्रामिण रुग्णालय, देवळी जि,वर्धा येथील पदे चालु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रपत्र अ (३० खाटा) 


अ.। शासन निर्णय शीं पदांची वेतन श्रेणी ज्या शासकिय आदेशाने शेवटी [sat तारखेपासुन 
क़. संख्या पदे चालु ठेवण्यात आलेली 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय (वैद्यकिय अधिक्षक वर्ग-१ १५६००-३९ १००-६६०० 


आहे.तो शासन कमांक व 
दिनांक 
क. पदनि २०१३/प्र.क. १४१/आरोग्य-३ 
दिनांक १३ मे २०१४ 
क. पदनि २०१३/प्र.क. १४ १/आरोग्य-३ 
२ (दिनांक वैद्यकिय अधिकारी वर्ग uy 
Be. pete धिकारी वर्ग २ ३ | १५६००-३९ १००-५४०० 
क. पदनि २०१३/प्र.क. १४ १/आरोग्य-३ 
३ — / / अधिपरिचारीका ९३००-३४८००-४२०० 
दिनांक १३ मे २०१४ 


२२१० वैद्यकिय सेवा सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०-किमान गरजा कार्यक्रम ११० रुग्णालये व 
दवाखाने पंचवार्षिक योजनांअंतर्गत योजना - 
राज्य योजनांतर्गत योजना (०१)(०२) प्रा.आ 
केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे 
(२२१० ०५३१) 


शासन निर्णय कृ. पदआ- 
२० १७ /प्र.क्र.७२/आरोग्य-३ 
/ १७ दि. १५ जानेवारी २०१८ 
अन्वये दि.०१.०१.२०१८ ते 
२८.०२.२०१८ पर्यंत पदे चालु 


१.०३.२०१८ ते 
२८.२.२०१९ 


\9 
कृ. पदनि २०१३/प्र.क. १४ १/आरोग्य-३ य 3 
ड़ rate क्ष किरण तंत्रज्ञ ९३००-३४८००-४२०० 
दिनांक १३ मे २०१४ 
क. पदनि २०१३/प्र.क. १४१/आरोग्य-३ | 
मिहला प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ९३००-३४८००-४२०० 
दिनांक १३ मे २०१४ 
क. पदनि २०१३/प्र.क. १४१/आरोग्य-३ 
S| eaie / / औषध निर्माण अधिकारी ५२००-२०२००-२८०० 
दिनांक १३ मे २०१४ 
द कर Tai देश ग्र क ee आरोस प्रयोगशाळा सहाय्यक ५२००-२०२००-२ 
दिनांक 9 9-- 09 oO 9०७०७० 
दिनांक १३ मे २०१४ र र 


ae 


